RNI No. MAHBIL /2009/31747 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-ल 








वर्ष ७, अंक ५] सोमवार, मार्च ९, २०२१/फाल्गुन Yo, शके १९४२ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १६.०० 








असाधारण क्रमांक ६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
(भाग एक, चार-अ, चार-ब आणि चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त) 
अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 





मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मार्च २०२१. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९. 


क्रमांक युडब्ल्युए. २०२१/प्र.क्र.७६/काम-५.--ज्याअथी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ब इतर श्रमजीबी कामगार (नोकरीचे नियमन ब कल्याण) 





अधिनियम, १९६९ (१९६९ चा महा. ३०) च्या कलम ६ मधील तरतुदीस अनुसरून विशिष्ट अनुसूची नोकरीकरीता खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या 





रकाना (३) मधील नमूद माथाडी मंडळ घटीत करणे अशक्य असल्याचे ब मंडळांवर सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यास काही कालाबधी लागणार 
असल्याचे, महाराष्ट्र शासनास दिसून येईल; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ अन्बये यथोचितरित्या मंडळ घटीत करण्यात येईल तोपर्यंत, पद धारण करण्यास ब 








अधिनियमाद्वारे किंबा तदून्वये मंडळास प्रदान करण्यात आलेल्या सर्ब अधिकारांचा बापर करण्यासाठी आणि त्याबर लादलेली कर्तव्ये आणि कामे पार 








पाडण्यासाठी खालील तक्त्यातील रकाना (२) मध्ये दर्शविलेल्या व्यक्तींची रकाना (३) मध्ये नमूद मंडळासमोर नियुक्‍ती करण्याचे ठरविले आहे ; 


आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ब इतर श्रमजीबी कामगार (नोकरीचे नियमन ब कल्याण) अधिनियम, १९६९ चे कलम ६(अ) चे 








पोट-कलम (2) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून, राज्य शासन SER Sat अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये यथोचितरित्या 





मंडळ घटीत होईपर्यंत, रकाना (२) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्‍तींची रकाना (३) मध्ये नमूद केलेल्या मंडळावर पद धारण करण्यास ब अधिनियमाद्वारे 








किंबा TESS मंडळास प्रदान करण्यात आलेल्या सर्ब अधिकारांचा बापर करण्यासाठी आणि त्यावर लादलेली कर्तव्ये आणि कामे पार पाडण्यासाठी, 
नियुक्‍ती करत आहे. 


भाग एक-ल-६--१ (१) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मार्च ९१, २०२ १/फाल्गुन 20, शके १९४२ 








तक्ता 
अ. क्र. नाब ब पदनाम माथाडी मंडळाचे नावे 
(१) (2) (3) 
१ श्री. शेलेंद्र ब.पोळ, औरंगाबाद माथाडी आणि असंरक्षित 
कामगार उप आयुक्‍त कामगार विभाग 





महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


डॉ. श्रीकांत ल. पुलकुंडवार, 
शासनाचे उप सचिब. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मार्च ९१, २०२ १/फाल्गुन १०, शके १९४२ 3 


In pursuance of Clause (8) Articles 348 of the Constitution of India, the following translation in English of the 
Government Notification, Industries, Energy and Labour Department, NO. UWA. 2021/C.R.76/ LAB-5, 
dated the 1st March 2021 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 
DR. SHRIKANT L. PULKUNDWAR, 


Deputy Secretary (Labour) to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st March 2021. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MATHADI, HAMAL AND OTHER MANuaAL Workers (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE) 
Act, 1969. 


No. UWA. 2021/C.R. 76/LAB-5.— Whereas, it appears to the Government of Maharashtra that it is 
unable to reconstitute the Boards for certain scheduled employments mentioned in column (3) of the 
Schedule appended hereto in accordance with the provisions of section 6 of the Maharashtra Mathadi, 
Hamal and other Manual Workers (Regulation of Employment and Welfare) Act, 1969 (Mah. XXX of 
1969), as it will take some more time to nominate members on the said Boards ; 


And whereas, the Government of Maharashtra has decided to appoint the persons mentioned in 
column (2) of the Schedule appended hereto against the said Boards mentioned in column (3) thereof to 
hold office and exercise all the powers and perform and discharge all the duties and functions conferred 
and imposed upon the said Boards, respectively, by or under the said Act until the said Boards are duly 
reconstituted under section 6 of the said Act ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 6A of the 
Maharashtra Mathadi, Hamal and other Manual Workers (Regulation of Employment and Welfare) Act, 
1969 (Mah. XXX of 1969), the Government of Maharashtra hereby appoints the persons mentioned in 
column (2) of the Schedule appended hereto on the said Board mentioned in 
column (3) thereof to hold office and exercise all the powers and perform and discharge all the duties and 
functions conferred and imposed upon the said Boards by or under the said Act until the said Boards are 
duly reconstituted under section 6 of the said Act. 








Schedule 
Sr. No. Name of the Person Name of the Board 
(1) (2) (3) 
1. Shri Shailendra B. Pol, Aurangabad Mathadi and unprotected 
Deputy Labour Commissioner Labour Board, Aurangabad. 





By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


DR. SHRIKANT L. PULKUNDWAR, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग एक-ल-६--२. 


4 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मार्च ९१, २०२ १/फाल्गुन 20, शके १९४२ 


उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग 





मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मार्च २०२१. 
अधिसूचना 


महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१. 





क्रमांक युडब्ल्युए. २०२१/प्र.क्र.७६/काम-५.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन ब कल्याण) अधिनियम, १९८१ 





(१९८१ चा महा. ५८) च्या कलम ६ मधील तरतुदीस अनुसरून किशिष्ट क्षेत्रातील सुरक्षा रक्षकांकरीता खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या रकाना (३) 








मधील नमूद सुरक्षा रक्षक मंडळ घटीत करणे अशक्य असल्याचे ब मंडळांवर सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यास काही कालावधी लागणार असल्याचे, 


महाराष्ट्र शासनास दिसून येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ अन्बये यथोचितरित्या मंडळ घटीत करण्यात येईल तोपर्यंत, पद धारण करण्यास ब 








अधिनियमाद्वारे किंबा तदून्वये मंडळास प्रदान करण्यात आलेल्या सर्ब अधिकारांचा बापर करण्यासाठी आणि त्याबर लादलेली कर्तव्ये आणि कामे पार 








पाडण्यासाठी खालील तक्त्यातील रकाना (२) मध्ये दर्शविलेल्या व्यक्तींची रकाना (३) मध्ये नमूद मंडळासमोर नियुक्‍ती करण्याचे ठरविले आहे ; 





आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन ब कल्याण) अधिनियम, १९८१ चे कलम ७ चे पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारांचा AK करून, राज्य शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ अन्बये यथोचितरित्या मंडळ घटीत होईपर्यंत, 








रकाना (२) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींची रकाना (३) मध्ये नमूद केलेल्या मंडळावर पद धारण करण्यास ब अधिनियमाद्वारे किंबा तदून्बये मंडळास 





प्रदान करण्यात आलेल्या सर्ब अधिकारांचा बापर करण्यासाठी आणि त्यावर लादलेली कर्तव्ये आणि कामे पार पाडण्यासाठी, नियुक्‍ती करत आहे. 














तक्ता 
अ. क्र. नाब ब पदनाम सुरक्षा रक्षक मंडळाचे नावे 
(१) (२) (३) 
१ श्री. Mex ब.पोळ, औरंगाबाद जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, 
कामगार उप आयुक्‍त औरंगाबाद. 





महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


डॉ. श्रीकांत ल. पुलकुंडवार, 
शासनाचे उप सचिब. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मार्च ९१, २०२ १/फाल्गुन १०, शके १९४२ & 


In pursuance of Clause (8) Articles 348 of the Constitution of India, the following translation in English of the 
Government Notification, Industries, Energy and Labour Department, NO. UWA. 2021/C.R.76/ LAB-5, 
dated the 1st March 2021 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


DR. SHRIKANT L. PULKUNDWAR, 
Deputy Secretary (Labour) to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st March 2021. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE) Act, 1981. 


No. UWA. 2021/C.R. 76/LAB-5.— Whereas, it appears to the Government of Maharashtra that it is 
unable to reconstitute the Boards for Security Guards in certain areas mentioned in column (8) of the 
Schedule appended hereto in accordance with the provisions of section 6 of the Maharashtra Private 
Security Guards (Regulation of Employment and Welfare) Act, 1981 (Mah. LVIII of 1981), as it will take 
some more time to nominate members on the said Boards ; 


And whereas, the Government of Maharashtra has decided to appoint the persons mentioned in 
column (2) of the Schedule appended hereto against the said Boards mentioned in column (3) thereof to 
hold office and exercise all the powers and perform and discharge all the duties and functions conferred 
and imposed upon the said Boards, respectively, by or under the said Act until the said Boards are duly 
reconstituted under section 6 of the said Act ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 7 of the Maharashtra 
Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare) Act, 1981 (Mah. LVIII of 1981), the 
Government of Maharashtra hereby appoints the persons mentioned in column (2) of the Schedule appended 
hereto against the said Board mentioned in column (8) thereof to hold office and exercise all the powers and 
perform and discharge all the duties and functions conferred and imposed upon the said Boards by or under 
the said Act until the said Boards are duly reconstituted under section 6 of the said Act. 








Schedule 
Sr. No. Name of the Person Name of the Board 
(1) (2) (3) 
1 Shri Shailendra B. Pol, Aurangabad District Security Guard 
Deputy Labour Commissioner Board, Aurangabad. 





By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


DR. SHRIKANT L. PULKUNDWAR, 


Deputy Secretary to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH 
ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


